RNI No . MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ११] 


शनिवार , मार्च २५ , २०१७/ चैत्र ४, शके १९३९ 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक २२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचे कार्यालय 
पहिला मजला, कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ 

दिनांक २५ मार्च २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक साशा/ कार्या-३/ नपा -२/ न. मु . म. न . पा . अनर्हता / २०१५. - नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ मधील 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि रितीने देण्यात कसूर केली असल्याने खालील उमेदवारांना 
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० (१ ई ) अन्वये विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांचेकडील आदेश क्रमांक 
साशा / कार्या- ३ / नपा - २ / कावि ४०९ / २०१५ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता पालिका 
सदस्य होणेसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविले आहे. 
अ . क्र . उमेदवारांचे नाव 

पत्ता 

प्रभाग क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


१ 


श्रीमती. माला वामन मोरे 


२५ गोठिवली 


२ 


श्री . दत्तात्रय सिताराम सावळे 


२९ घणसोली 


रा. घर नं . ४६० , नौसिल नाका , 
जगन पाटील चाळ , ठाणे बेलापूर 
रोड , घणसोली, नवी मुंबई . 
रा . एस . एस . २, रुम नं . ७३२ , 
सेक्टर - ७, कोपरखैरणे , 
नवी मुंबई ४०० ७०९ . 
रा. घर नं . ४०३, शिवाई दर्शन , 
तळवली गाव , राम मंदिराजवळ , 
पोस्ट - घणसोली, नवी मुंबई. 


श्री . पाटील रामचंद्र तुकाराम 


राम 


३० घणसोली 


नवी मुंबई, 
दिनांक २५ मार्च २०१७. 


प्रभाकर देशमुख, 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


भाग एक - अ ( को . वि . पु.) - २२ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


